वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा 
कर कार्यालयातील राज्यकर निरीक्षक, गट-ब 
(अराजपत्रित) यांच्या बदल्यांचे अधिकार 
पुन:प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विकअ-१०२२/प्र.क्र.१७७/वि.प्र.२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:एसआरव्ही-२०१४/व्हीआयपी २८४/ 
प्र.क्र.३६२/१२, दिनांक २६.११.२०१४, 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-१०१४/प्र.क्र.१९८/वि.प्र.-१, 
दिनांक २७ मार्च, २०१५. 
प्रस्तावना- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी बदली अधिनियम, २००५ अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील 
कलम ६ मधील दुसरे परंतुकातील तरतुदीनुसार वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर 
कार्यालयातील वरील *वाचा' येथील अनुक्रमांक ३ अन्वये राज्यकर निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे अधिकार मा. राज्यमंत्री (वित्त) यांच्यामार्फत मा.मंत्री (वित्त) यांचेकडून विशेष विक्रीकर आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत. राज्यकर निरीक्षक संवर्गाची मंजूर पदसंख्या 
विचारात घेता, राज्यकर निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येने बदल्या करणे अपेक्षित असते. 
एवढ्या मोठ्या संख्येने बदल्या एका कार्यालयातून करणे शक्‍य होत नाही. वस्तू व सेवा कर विभागामध्ये 
मुंबई वगळता अपर राज्यकर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर अशी एकूण 
पाच क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे राज्यकर निरीक्षकांच्या नियत बदल्या क्षेत्रांनुसार होणे सोयीस्कर असल्याने वस्तू 
व सेवा कर कार्यालयातील राज्यकर निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे काही अधिकार प्रत्यार्पित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ मधील दुसरे 
परंतुकानुसार व कलम ७ नुसार वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर कार्यालयातील 
राज्यकर निरीक्षक संवर्गातील बदल्यांचे अधिकार पुन:प्रत्यार्पित करण्यात येत असून सदर अधिकार पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः विकअ-१०२२/प्र.क्र.१७७/वि.प्र.२ 


अ.क्र अधिकारी / कर्मचारी वर्ग २००५ च्या प्रस्तुत शासन 
अधिनियमातील कलम ६ निर्णयानुसार 
नुसार दि.२७.०३.२०१५ अधिकाराच्या 
अन्वये अधिकार प्रत्यायोजनानंतर 
प्रत्यार्पित केलेले सक्षम । बदली करण्यास 
प्राधिकारी सक्षम असलेले 
प्राधिकारी 
चिकी २ ३ PB 
& 31) | विक्रीकर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) विशेष राज्यकर 
च्च रूपये ९३००-३४८०० अधिक विक्रीकर आयुक्‍त, आयुक्‍त महाराष्ट्र 
ड वेतन रूपये ४३००) oe राज्य, मुंबई 
(मुंबई क्षेत्रांतर्गत व महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आंतरक्षेत्रिय बदल्या) 
६ ब) | विक्रीकर निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) | विशेष विक्रीकर आयुक्त, | संबंधित क्षेत्रिय अपर 
(वेतनबँड रूपये ९३००-३४८०० अधिक | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई राज्यकर आयुक्त 
ग्रेड वेतन रूपये ४३००) 
(मुंबई वगळून इतर क्षेत्रांतर्गत बदल्या) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०८११३४०९८४०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VIVEK RAMBHAJI 2222 
DAHIPHALE 


lly signed by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


175484e58364afe88f5{0e3 1 38e3ce0d4e4058e42f0 
fb, pos 


serialNumt 2646983D580DEA2DASFB52A33D8E6E3 


CAF34CD80F08C598711CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJ! DAHIPHALE 


(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई, 


१ 

२ 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त)/सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहायक, 
५. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई, 

६. विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई, 
७. सर्व संबंधित अपर राज्यकर आयुक्‍त (विशेष राज्यकर आयुक्त यांचेमार्फत) 
८ 
र 


. विक्रीकर प्रशासन-१, ३ ,४ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. निवडनस्ती, विक्रीकर प्रशासन-२ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


